छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 
राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेच्या 
अनुदानामध्ये वाढ करण्याबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीस्पर्धा-२००८/(प्र. क्र.११०/०८)/क्रीयुसे- 
२,दि .१९ नोव्हेंबर, २००८ 
२. शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीस्पर्धा-२००८/(प्र. क्र.११०/०८)/ क्रीयुसे- 
२,दि. १५ नोव्हेंबर, २०१० 
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीस्पर्धार०११/( प्र. क्र.४५/११ )/क्रीयुसे- 
२,दि. ३ जानेवारी, २०१२. 
४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीयुसे/कु.व्हॉ.खो.क./प्रस्ताव/ 
२०-२१/का-४/७८७९, दि. १ मार्च, २०२१. 
प्रस्तावना -: 
राज्यातील हॉलीबॉल खेळाच्या खेळाडूंना राज्य स्पर्धेमध्ये खेळण्याची जास्तीत जास्त संधी 
प्राप्त व्हावी. तसेच त्यांना व क्रीडाप्रेमी प्रेक्षकांना दर्जेदार खेळाडूंचे कौशल्य खेळ पाहण्यास मिळावा 
यासाठी १९ वर्षाखालील मुळे व मुलींसाठी प्रतिवर्षी राज्यस्तर हॉलीबॉल क्रीडा स्पर्धा आयोजित 
करण्याचा निर्णय दिनांक १९ नोव्हेंबर,२००८ रोजीच्या शासन निर्णय घेण्यात आलेला असून या 
उपरोक्त दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१० रोजीच्या शासन निर्णय सदर स्पर्धेसाठी नियमावली विहित 
करण्यात आलेली आहे. राज्यस्तर हॉलीबॉल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनासाठी शासन निर्णय दिनांक 
३ जानेवारी २०१२ अन्वये ५०.०० लक्ष इतके अनुदान मर्यादेमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. 
३. सदर स्पर्धा आयोजनासाठीची अनुदान रक्‍कम २०१२ मध्ये ठरविली असून स्पर्धा 
आयोजनासंबंधातीळल विविध बाबींवरील खर्चात होणारी वाढ विचारात घेता या स्पर्धेच्या अनुदानात 
वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासनाने याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे:- 
शासन निर्णय -: 


छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेच्या आयोजनासाठी देण्यात 
येणाऱ्या सध्याच्या प्रतिवर्ष रु. ५०.०० लक्ष या अनुदानामध्ये वाढ करुन ते प्रतिवर्ष रु.७५.०० लक्ष 
एवढे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी सोबतच्या परिशिष्ट 
“अ” अनुसार बाबनिहाय खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
3. सदर स्पर्धेच्या आयोजनासाठी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेंतर्गत अथवा 
तरतुदीमधून (उदा. स्थानिक आमदार निधी, इत्यादी.) निधी मंजूर झाल्यास आणि / किंवा खाजगी 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२ 


प्रायोजकामार्फत निधी मंजूर झाल्यास, शासनाकडून मंजूर अनुदान व अन्य स्त्रोतामधून प्राप्त निधी 
एकत्रित विचारात घेण्यात येईल. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी या एकत्रित निधीपेक्षा प्रत्यक्षात कमी खर्च 
झाल्यास उर्वरित रक्‍कम शासनास परत करणे स्पर्धा आयोजकांना बंधनकारक राहील. याबाबतची 


जबाबदारी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा कार्यालयाची राहील. 


४. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं २३९ /व्यय-५ दि. 


२४.०२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१४१९३५३६८९२१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्रोच राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ग ee 
Ramdas Ganpat कण्याचा १ 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 


Dh uma | SPORTS DEPARTMENT 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


o~ 


५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

७) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१० आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२)महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१३)सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 

१४)सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 
) 


१५ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

१६) ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 
१७) कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे - १, क्रीयुसे -३) 
१८)निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२ 


शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धा ११२१/प्र. क्र.३१ / क्रीयुसे-२, दि.१५.२.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट अ 


अक्र. 


खर्चाची बाब 


बाबीवरील खर्च 


सहभागी संघ:- 

२१ वर्षाखालील मुले ८ व मुली ८ संघ, १९ वर्षाखालील मुले ८ व मुली ८ संघ, असे एकुण ३२ 
संघ. 

प्रत्येक संघामध्ये १२ खेळाडू, १ मार्गदर्शक व १ व्यवस्थापक असा एकुण १४ व्यक्तींचा संघ. 
त्यानुसार ३८४ खेळाडू, ३२ मार्गदर्शक व ३२ व्यवस्थापक अज्ञा एकुण ४४८ व्यक्‍ती. (१४५३२ 
४४८) 


सरपंच, पंच, अधिकारी व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या एकुण १००. 


स्पर्धेचा कालावधी एकुण ७ दिवस, ५ दिवस प्रत्यक्ष स्पर्धा, १ दिवस स्पर्धेपुर्वी व १ दिवस 
स्पर्धेनंतर. 


प्रवास खर्च जाणे-येणे:- खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना 
पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अंदाजे रु. १२००/- प्रमाणे अथवा दुस-या 
वर्गाचे प्रत्यक्ष रेल्वे भाडे/ ज्याठिकाणी रेल्वे उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी जाण्यायेण्याचे 
निमआराम बसचे प्रत्यक्ष भाडे, शासकीय अधिकारी यांना शासन नियमाप्रमाणे देय. 
(4200X48Z) 


& 9 दु ४] 9 & ००2 / 7 


भोजन खर्च:- खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना पदाधिकारी, 
शासकीय अधिकारी यांचा भोजन खर्च प्रतिदिन प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे ५ दिवस 
(५४८५००, 


१९,१८,०००/- 


निवास खर्च:- खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना पदाधिकारी, 
शासकीय अधिकारी यांचा निवास रु. ३००/- प्रमाणे ५ दिवस (३००५५४८) 


११,५०,८००/- 


छत्रपती शिवाजी महाराज चषक /प्रतिकृती व पदकांचा खर्च. 
प्रतिकृती:- २१ वर्षाखालील मुले प्रथम क्रमांक : रु.२०,०००/- 
२१ वर्षाखालील मुली प्रथम क्रमांक : रु.२०,०००/- 
१८ वर्षाखालील मुले प्रथम क्रमांक : रु.२०,०००/- 
१८ वर्षाखालील मुली प्रथम क्रमांक : रु.२०,०००/- 
२१ वर्षाखालील मुले द्वितीय क्रमांक : रु.१५,०००/- 
२१ वर्षाखालील मुली द्वितीय क्रमांक: रु.१५,०००/- 
१८ वर्षाखालील मुले द्वितीय क्रमांक : रु.१५,०००/- 
१८ वर्षाखालील मुली द्वितीय क्रमांक: रु.१५,०००/- 
२१ वर्षाखालील मुले तृतीय क्रमांक : रु.१०,०००/- 
२१ वर्षाखालील मुली तृतीय क्रमांक : रु.१०,०००/- १८ 
वर्षाखालील मुले तृतीय क्रमांक : रु.१०,०००/- 
१८ वर्षाखालील मुली तृतीय क्रमांक : रु.१०,०००/- 
पदके:- 
प्रथम क्रमांकः १८ व २१ वर्षाखालील मुले व मुली एकुण : ४८ सुवर्णपदके. 
द्वितीय क्रमांक: १८ व २१ वर्षाखालील मुले व मुळी एकुण : ४८ रौप्यपदके. 


२,५२,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२ 


तृतीय क्रमांक: १८ व २१ वर्षाखालील मुले व मुली एकुण : ४८ कांस्यपदके. 
(एकुण पदके १४४ x 4oo) = ७२,०००/- 


रोख बक्षीसे:- 
(अ) साखळी स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यातील विजयी संघाला रु. ७५००/- प्रमाणे. 
१८ वर्षे मुले २ गट व मुली २ गट, २१ वर्षाखालील मुले २ गट व मुली २ गट असे 
एकुण ८ गट. (८गट X & सामने असे एकुण = ४८ सामने X रु.७५००/-) 


3 9 & 8 कू ०० ०/ a 


(ब) साखळी स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यातील पराभूत संघाला रु. ४५००/- प्रमाणे. 
१८ वर्षे मुले २ गट व मुली २ गट, २१ वर्षाखालील मुले २ गट व मुली २ गट 
असे एकुण ८ गट. (८गट X & सामने असे एकुण = VC सामने X रु.४५००/-) 


२,१६,०००/- 


(क) उपांत्य फेरीतील प्रत्येक विजयी संघाला रु. ६००००/- प्रमाणे. 
१८ वर्षे मुले २ गट व मुली २ गट, २१ वर्षाखालील मुले २ गट व मुली २ गट 
असे एकुण ८ गट. (८गटातील एकुण ८ विजेते संघ xX रु.६००००/-) 


४,८०,०००/- 


(ड) उपांत्य फेरीतील प्रत्येक पराभूत संघाला रु. ३५०००/- प्रमाणे. 
१८ वर्षे मुले २ गट व मुली २ गट, २१ वर्षाखालील मुले २ गट व मुली २ गट 
असे एकुण ८ गट. (८गटातीळ एकुण ८ पराभूत संघ X रु.३५०००/-) 


२,८०,०००/- 


(ई) अंतिम फेरीतील विजयी संघाला रु. १५००००/- प्रमाणे. 
१८ वर्षे मुले २ गट व मुली २ गट, २१ वर्षाखालील मुले २ गट व मुली २ गट 
(४ गटातील एकुण ४ विजेते संघ > रु.१५००००/-) 


६,००,०००/- 


(फ) अंतिम फेरीतील उपविजयी संघाला रु. १०००००/- प्रमाणे. 
१८ वर्षे मुले २ गट व मुली २ गट, २१ वर्षाखालील मुले २ गट व मुली २ गट 
(४ गटातील एकुण ४ उपविजेते संघ xX रु.१०००००/-) 


४,००,०००/- 


सरपंच, पंच सामना अधिकारी, संघटना प्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी एकुण १०० यांना 
मानधन रु. १५००/- प्रमाणे ५ दिवस. (१५००)१००»५) 


७,५०,०००/- 


a ०. 


क्रीडांगण तयार करणे व देखभाल खर्च(.चुना व इतर ,रोलर ,पाणी ,माती) . 


२,००,०००/- 


7 99 


मैदानासाठी व स्पर्धेच्या कामासाठी 24 स्वयंसेवकांचे मानधन रु. ५००/- प्रमाणे ७ दिवस. 
(५००२५७) 


८७,५००/- 


प्रेक्षक गॅलरी,क्रीडांगणावरील yer झोतासाठी व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, शामियाने, 
व्हीआयपी आसन व्यवस्था, निमंत्रीतांची आसन व्यवस्था, स्टेज, स्पर्धेसाठी आराखडा तयार 
करणे व इतर अनुषंगीक बाबींचा खर्च. 


८,००,०००/- 


१३. 


सादिल खर्च :- उदघाटन व समारोप, रोषणाई, प्रसिध्दी, बॅनर्स, साऊंड सिस्टीम, व्हीडीओ 
रेकॉडींग व फोटो छपाई, प्रमाणपत्र छपाई, झेरॉक्स, आव्यक क्रीडा साहीत्य, स्टेशनरी, 
संगणक/फॅक्स, टेलिफोन, वाहतूक खर्च, चहापान व स्पर्धेच्या अनुषंगाने होणारा इतर खर्च 
इत्यादी. 


3 > ८ 3 9 4 8 ०/ = 


एकुण 


७५,००,०००/- 


igitally signed by Ramd 


135 Ganpat Dhumal 


Digi 
Ramdas Ganpat Dhumal या यण ob ssctsa o> 


EDUCATION AND SPOR’ 


TS DEPARTMENT 


Date: 2023.02.16 18:37:15 +05'30" 


(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


